भारतीय संविधान २७५(१) अंतर्गत मंजूर “Stri 
Shakti - Establish and run Central kitchen” 
या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. ३६ /का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: १८/०९/२०१९ 
संदर्भ- 
१.जनजाती कार्य मंत्रालळय,नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.99094/09/2098-Grants, fe.919/03/2098. 
२.आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र.६३/ का.१९, दि. २९/०६/२०१९ व 
दि.२३/०७/२०१९ 
प्रस्तावना- 


केंद्र शासनाकडून दरवर्षी विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत अनुदान, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 
२७५(१ अंतर्गत व अदिम जमाती विकास कार्यक्रम या योजनाअंतर्गत राज्य शासनास अनुदान प्रदान होत 
असते . या योजनअंतर्गत प्राप्त होणा-या अनुदानासाठी नावीन्यपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याबाबत प्रकल्प 
अधिकारी ए.आ.वि.प्रकल्प कार्यालय,शासकीय, अशासकीय/ सामाजिक /खाजगी संस्था यांना आदिवासी 
विकास विभागाकडून आवाहन करण्यात आलेले होते. यानुषंगाने प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची सविस्तर छाननी 
करून निवडक प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समितीकडे सादर करण्यात आले. 
सदर प्रस्तावामध्ये स्री शक्‍ती यांचा प्रस्ताव प्राप्त झाला. प्रस्ताव मुख्यत्वे ए.आ.वि.प्रकल्प कार्यालय कळवण, 
धुळे व शहापूर यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाची उभारणी करून आदिवासी आश्रम शाळेतील 
विद्यार्थ्यांना पौष्टिक ,रुचकर व स्वादिष्ट भोजन पुरवून विद्यार्थ्यांच्या पोषणाची स्थिती सुधारणे या बाबत आहे. 


२. निवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विदयार्थ्यांच्या पोषणाची स्थिती सुधारुन त्यांना उच्च दर्जाचा 
पोषणयुक्‍त आहार पुरवठा करणे या उद्देशातून आदिवासी विकास विभागाने मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समिती व शासनाच्या मान्यतेने ही योजना राबविण्याबाबत केंद्र शासनाकडे 
प्रस्तावित केळी. जनजाती कार्य मंत्रालयाने दिनांक १२.०२.२०१९ रोजी आयोजीत HSeaA Project 
Appraisal ( Committee PAC ) बैठकीमध्ये “Stri Shakti - Establish and run Central kitchen” हि 
योजना सन 2098-20 व सन २०२०-२१ करिता भारतीय संविधान अनुच्छेद २७५(१) योजने अंतर्गत स्त्री 
शक्‍ती संस्थेमार्फत राबविण्यासाठी अनुक्रमे रु. १३२४.४१ लक्ष व १३२३.८२ लक्ष असे एकूण २६४८.२३ लक्ष 
इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास संदर्भाधिन पत्र क्र.१ अन्वये मंजुरी दिलेली असून सदर निधी संदर्भाधिन शासन 
निर्णयान्वये आयुक्‍त, आदिवासी विकास,नाशिक यांना वितरित करण्यात आला आहे. 


३. महाराष्ट्रात सद्य स्थितीत ५०२ झासकीय आश्रम शाळा, २५ एकलव्य निवासी आश्रम शाळा ,इंग्रजी 
माध्यमाच्या शाळा तसेच विद्यार्थ्यांसाठी ४९१ वसतिगृह कार्यरत आहेत. या विद्यार्थ्याच्या सर्वागीण विकासाची 
जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाची आहे. त्यांचे आरोग्य, पोषण व शिक्षण योग्य प्रकारे व्हावे यासाठी 
विभागामार्फत विशेष योजना राबविल्या जातात. मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाची स्थापना केली तर आदिवासी विकास 
विभागाच्या निवासी असणा-या आश्रमशाळातील व वसतिगृहातील विदयार्थ्यांच्या पोषणाची स्थिती सुधारुन त्यांना 
उच्च दर्जाचा पोषणयुक्‍त आहार पुरवठा करणे शक्‍य होणार आहे. या योजनेच्या अनुषंगाने प्रकल्प कार्यालय, 
कळवण या ठिकाणी दोन ,प्रकल्प कार्यालय धुळे व शहापूर या ठिकाणी प्रत्येकी एक असे एकून ४ मध्यवर्ती 
स्वयंपाक गृह उभारण्याचे प्रस्तावित आहे . 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. ३६ /का-१९ 


४. स्त्री डाक्ती ही एक नोंदणीकृत संस्था असून सन १९९३ सालापासून महिला सशक्‍तीकरणावर काम करते. 
सदर संस्था ही आय.एस.ओ मानांकित संस्था असून स्त्री शक्ती उपक्रमात भाग घेऊन महिलांचे आर्थिक 
सबलीकरण करण्या संदर्भात कामकाज करत आहेत. सदर संस्थेद्वारे गुजरात राज्यात श्रमिक अन्नपूर्णा योजना, 
तसेच भारतात ४५०० पेक्षा अधिक झाळांना भोजनासंदर्भात सेवा देत आहेत. याचाच एक भाग त्यांनी सन २००९ 
पासून दिल्ली येथील सचिवालय येथे उपहारगृह चालविण्यासाठी घेतले आहे तसेच जानेवारी २०१५ पासून दिल्ली 
पोलीस मुख्यालय येथे उपहारगृहाचे चालविले जात आहे. सदर संस्थेला या क्षेत्रातील १७ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव 
आहे. सदर संस्थेद्वारे नंदुरबार, जव्हार या ठिकाणी आदिवासी विकास विभागामार्फत मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह 
चालविले जात आहे व घोडेगाव येथे बांधकाम सुरू आहे. अशा नावाजलेल्या तसेच विभागाशी कामकाजाचा 
अनुभव असलेल्या व या क्षेत्रामध्ये कामाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या संस्थेमार्फत अंतर्गत मंजूर “Stri Shakti - 
Establish and run Central kitchen” ही योजना स्त्री हाक्‍ती या संस्थेमार्फत राबविण्याबाबतच्या मार्गदर्शक 
सूचनांना मंजूरी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 
शासन निर्णय- 
आदिवासी विकास विभागाच्या निवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विदयार्थ्यांच्या पोषणाची स्थिती 
सुधारुन त्यांना उच्च दर्जाचा पोषणयुक्‍त आहार पुरवठा करून देण्याच्या कार्यक्रमार्तगत “Stri Shakti - Establish 
and run central kitchen” ही योजना स्त्री हाक्ती संस्था व आदिवासी विकास विभाग यांच्यामार्फत संयुक्‍तपणे 
राबविण्यासाठी एकुण रु. २६४८.२३ लक्ष किंमतीच्या अंमलबजावणी मार्गदर्शक सूचनांना या निर्णयाद्वारे सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट क्रमांक- १ नुसार मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतूदींच्या मर्यादेत योजना राबविण्याबाबत त्वरीत 
कार्यवाही आयुक्‍त, आदिवासी विकास ,नाशिक यांनी करावी व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक 
अहवालासह शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१८१४३१४०७६२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ee 
Santosh Shivaji ८४ 


5.4. 


by Santosh Shivaji Jadhav 
m ra, oU= 


र = ०: 
fe258a564b0, 
serialNumber=b8ee8 1 9ccc335cea98640b72c6367 1dd013899d3601f09c 

a h a V e4ea340e1741652a0, cn=Santosh Shivaji Jadhav 
Date: 2019.09.19 17:12:13 +05'30' 


प्रत, 


-O 


मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव,आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 

AGA, SCAR विकास, महाराष्ट्र राज्य,नाशिक. 

आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

सहसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक,ठाणे. 

प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळवण ,धुळे व शहापूर 
qo) संचालक, स्त्री शक्‍ती संस्था, मुंबई 

११) संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१२) निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


A 


Cc ww 


ही “281 


S AL 
oo. OS ie Se ee ee टी सा 


wen 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. ३६ /का-१९ 


भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१)- सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ 


परिशिष्ट-१ 
(रुपये लाखात) 
धि योजनेचे नाव Stri Shakti - Establish and run Central kitchens for students of Ashram 
schools, EMRS and hostels. 
२. | योजनेचे अ.क्र. । ए.आ.वि.प्रकल्प कार्यालय मध्यवती स्वयंपाक गृहाची संख्या 
प्रस्तावित लाभ [Sena कळवण २ 
क्षेत्र धुळे i= कते "|| 
शहापूर ॥. ण =. || 
एकूण 18 
उपरोक्त प्रकल्प कार्यालये व लक्षांकामध्ये आवश्‍यकतेनुसार बदल करण्याचे अधिकार 
शासनास असतील. 
3. । वित्तीयतरतूद ।। अक्र. वर्ष योजना निधी (रू.लक्ष) 
षि २०१९- | “Stri Shakti - Establish and run 9328.89 
20 Central kitchen” 
२ २०२०- | “Stri Shakti - Establish and run 9323.¢2 
२१ Central kitchen” 
एकूण २६४८.२३ 
| या योजनेत एकूण खर्च -रु. २६४८.०० लक्ष 
येणारे खर्चाचे । सन २०१९-२० करिता करण्यात येणारा एकूण खर्च -१३२४.०० 
अंदाजपत्रक 
सन २०२०-२१ करिता करण्यात येणारा एकूण खर्च -१३२४.०० 
प्रकल्प निहाय एकूण खर्च पुढीलप्रमाणे (951 सह) - 
प्रकल्प कार्यालय कळवण (दोन मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह) - रू. १३२४.०० लक्ष 
प्रकल्प कार्यालय धुळे (एक मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह) - रू. ६६२.०० लक्ष 
प्रकल्प कार्यालय शहापूर (एक मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह)- रू. ६६२.०० लक्ष 
एकूण खर्च - रु. २६४८.०० लक्ष 
मंजुर तरतुदीच्या मर्यादेत प्रत्येक मध्यवर्ती स्वंयपाकगृहाच्या खर्चाचे तपशील व 
अंमलबजावणी वेळापत्रक हे आयुक्‍त आदिवासी विकास नाशिक अंमलबजावणी 
यंत्रणेसोबत विचारविनिमय करुन अंतिम करावे. 
५. | योजना प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्रकल्प कळवण,धुळ, शहापूर व स्त्री शक्‍ती संस्था 
राबवणारी 
यंत्रणा 
६. | नियंत्रक आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक व प्रकल्प मुल्यमापन व संनियंत्रण समिती 
अधिकारी 
7 योजनेचा उद्देश/ > मध्यवती स्वयंपाक गृहा मार्फत प्रकल्पातील आश्रम शाळेच्या विद्यार्थ्याना पौष्टिक, 
हेतु रुचकर व स्वादिष्ट भोजन पुरविणे. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. ३६ /का-१९ 


> आदिवासी विकास विभागाच्या निवासी असणाऱ्या आश्रम शाळेतील विदयार्थ्यांच्या 
पोषणाची स्थिती सुधारुन त्यांना उच्च दर्जाचा आहार पुरवठा करणे. 

> मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहामार्फत विद्यार्थ्यांना वेळेत व दर्जदार भोजनाचा पुरवठा करुन 
विद्यार्थ्यांची शारीरिक व मानसिक वृद्धी करणे . 

> विद्यार्थांना पौष्टिक स्वच्छ व ताजे, मुबलक भोजनाचा पुरवठा करणे. 


८ । योजना 
अंमलबजावणी 
ची कार्यपध्दती 


१) 


2) 


8) 


4) 


&) 


(9) 


योजनेच्या अनुषंगाने OT ATT ही संस्था अमलबजावणी यंत्रणा म्हणून कामकाज 
करेल 

सदर योजना राबविण्याबाबतचे सविस्तर अंदाजपत्रक व कालबद्ध कार्यक्रम 
निश्चित केल्यानुसार, या कार्यक्रमानुसार सदर योजनेची अंमलबजावणी 
करण्याची जबाबदारी संयुक्तपणे सबंधित प्रकल्प अधिकारी व योजना 
राबविणाऱ्या यंत्रणेची राहील. 

योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने २०१९-२० करिता मंजूर निधीतून 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय कळवण या ठिकाणी दोन 
मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह तसेच २०२०-२१ करिता मंजूर निधीतून एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय धुळे व शहापूर या ठिकाणी प्रत्येकी एक 
मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह उभारण्यात येईल. 

सदर ठिकाणी एकाच वेळी किमान १०,००० विद्यार्थ्यांचे जेवण बनविण्याची क्षमता 
असलेले अद्ययावत मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह उभारण्यात यावे. या परिसरात 
असलेल्या आश्रमशाळा,एकलव्य निवासी शाळा तसेच वसतिगृहामध्ये 
विद्यार्थ्याना मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहामार्फत दोन वेळेचे भोजन व दोन वेळेचा 
ARA अथवा एक वेळ जेवण व नाइता पुरविण्यात यावा. 

वरील चारही ठिकाणी मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह उभारणे, त्या ठिकाणी संपूर्ण 
व्यवस्थापन करणे याबाबत पूर्णतः जबाबदारी स्त्री शक्‍ती या संस्थेची राहील. 
आवश्यकतेनुसार आश्रमशाळा,एकलव्य शाळा व वसतिगृहे, मध्यवर्ती स्वयंपाक 
गृहाला जोडणे किंवा वगळणे याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार सबंधित प्रकल्प 
अधिकारी यांना राहतील . त्यांनी अंमलबजावणी यंत्रणेशी विचारविनिमय करुन 
निर्णय घ्यावा. 

चारही ठिकाणी स्वयंपाक गृहासाठी सहायक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण) अथवा 
किमान सहायक प्रकल्प अधिकारी दर्जाचा अधिकारी यांची नोडल अधिकारी 
म्हणून नेमणूक संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी करावी. 

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सबंधित संस्थेने आवश्‍यक असणाऱ्या साहित्याची 
खरेदी करताना योग्य गुणवत्तेचे व मानांकाचे साहित्य खरेदी करणे बंधनकारक 
आहे. तसेच खरेदी केलेले साहित्य प्रकल्प क्षेत्रापर्यंत पोहचवण्याची जबाबदारी 
देखील अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील. 

सबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहासाठी शाळा/ वसतीगृहाची 
निश्चिती करताना जवळपासच्या शाळांचे क्लस्टर तयार करून मध्यवर्ती 
ठिकाणाहून या शाळांना भोजन पुरवठा करावा. 


१० मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहामार्फत तयार झालेले जेवण सबंधित शाळेत 


पोहोचविण्यासाठी वाहनाची व्यवस्था स्त्री शक्‍ती संस्थेकडून करण्यात येईल. सदर 
वाहनावर GPS प्रणाली असणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. ३६ /का-१९ 


११) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी स्त्री शक्‍ती संस्थेसोबत सविस्तर चर्चा | 
करून अंमलबजावणीची रूपरेषा ठरवावी व मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह कार्यान्वित 
करण्याची पद्धत नमुद असणारा सामंजस्य करार (MOU) अंमलबजावणी 
यंत्रणेसोबत करावा. 

१२) योजनेच्या संनियत्रणाकरिता अंमलबजावणी यंत्रणेने अद्ययावत अंप तयार करावे 
व सदर अँप वेळोवेळी अद्यायावत करावे. 

१३) योजनेच्या अंमलबजाणीनंतर, आवश्यतेनुसार मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाचे संक्रमण 
करावयाचे झाल्यास त्याकरीता प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने 
मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहामधुन अन्न पुरविण्यात येत असलेल्या आश्रम शाळांमधील 
सध्याचे कर्मचारी यांना स्त्री शक्‍ती संस्थेकडुन प्रशिक्षण देण्याचे प्रकल्प कार्यालय 
यांनी नियोजन करावे. 

१४) सबंधित प्रकल्प अधिकारी आणि स्त्री-शक्‍ती संस्थेने चर्चा करून समाप्ती कलम 
(CPR क्लॉज) आणि निर्गमन धोरण अंतिम करावे जेणेकरून आश्रमशाळांना 
होणारा अन्न पुरवठा विस्कळीत होणार नाही. योजनेचा कालावधी संपण्यापूर्वी 
किंवा योजनेच्या कालावधीदरम्यान निर्गमनाआधी ३ महिन्यांची नोटीस देणे 
बंधनकारक राहील. 

१५) स्री-शक्‍ती संस्थेस मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह तयार करण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी 
यांनी १०,००० चौरस फुट जागा व मध्यवर्ती ठिकाण निश्चित करून द्यावे. 

१६) सदर जागा व मध्यवर्ती ठिकाण निश्चित झाल्या नंतर स्त्री शक्‍ती संस्थेने प्राथमिक 
तपास करून तसेच प्रकल्प अधिकारी यांच्या समवेत चर्चा करून पुढील कार्यवाही 
निश्चित करावी. जागेची निश्चिती झाल्यानंतर मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह ६ महिन्यात 
पूर्ण करुन कार्यान्वित करावे. 

qo) ज्या ठिकाणी मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह उभारण्यात येईल sen ठिकाणी सबंधित 
प्रकल्प अधिकारी यांनी मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहासाठी स्वच्छ व मुबलक पाण्याची 
मोफ़त व्यवस्था, पाणी साठवणीसाठी १,००,००० लीटर क्षमतेच्या टाकीची 
व्यवस्था, तसेच २४ तास मोफत विजेची उपलब्धता, निस्सारण सुविधा (drainage 
facilities) उपलब्ध करून द्यावी . 

१८)जर काही तांत्रिक कारणास्तव स्वच्छ पाण्याचा तुटवडा व विजेचा पुरवठा खंडित 
झाल्यास संस्थेने पाणी उपलब्ध करून घ्यावे व जनरेटर व इतर माध्यमातून वीज 
पुरवठा सुरू ठेवावा व त्याबाबत येणा-या खर्चाचे देयक सबंधित प्रकल्प अधिकारी 
यांनी अदा करावे. 

१९) स्री शकती संस्थेकडून मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाच्या माध्यामातून विद्यार्थांना 
सकाळचा Aka, दुपारचे जेवण , संध्याकाळचा नाइता किंवा पेयजल व रात्रीचे 
जेवण वेळेवर उपलब्ध करून दिले जात आहे याची खातरजमा सबंधित 
मुख्याध्यापक/अधीक्षक यांनी करावी. 

२०) मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहात स्वच्छता ठेवणे संस्थेला बंधनकारक आहे. 

२१) मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहासाठी अतिरिक्‍त मनुष्यबळाची आवश्‍यकता भासल्यास 
प्रकल्प अधिकारी हे कामाठी, स्वयंपाकी यांना नियुक्‍त करण्याबाबत निर्णय 
घेतील.तथापि त्यांचे वेतन/रात्रपाळी भत्ता/प्रवास भत्ता शासनामार्फत अदा 
करण्यात येईल. 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. ३६ /का-१९ 


२२) या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने होणा-या लेखापरीक्षणास योग्य ते 
सहकार्य करण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील. 

२३) योजननेच्या विविध टप्प्यांचा अहवाल छायाचित्रांसहित व योजनेच्या प्रगतीचे 
छायाचित्रण वेळोवेळी संबधित संस्थेने प्रकल्प कार्यालय यांना देणे बंधनकारक 
आहे. 

२४) मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहासाठी आवश्‍यक असणारी मशिनरी/सामग्री यादीमध्ये 
आवश्यकतेनुसार काही बदल करावयाचा असल्यास सदर बदल करावयाचे 
अधिकार अंमलबजावणी यंत्रणेस असतील. सबंधित अंमलबजावणी यंत्रणा 
त्यासाठी सबंधित प्रकल्प अधिकारी यांची मान्यता घ्यावी. 

२५) शासन वा नियंत्रक यंत्रणेनी निर्धारित केलेले मापदंड व मेनू यानुसार भोजनाची 
गुणवत्ता राखणे संस्थेस बंधनकारक आहे. 

२६) मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणारे पॅकेज 
केलेले खाद्य पदार्थ हे ब्रँडेड असावे. खरेदी केलेल्या पाकीटावर बॅच नंबर, 
पॅकेजिंग तारीख , त्याची वैधता स्पष्टपणे नमूद असावी. 

२७ योजनेच्या अनुषंगाने मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहातून पुरविण्यात येणा-या भोजनाचा 
दैनंदिन दर्जा तपासणी करण्यासाठी त्या ठिकाणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात 
यावी. प्रकल्प अधिकारी यांनी नोडल अधिका-यांची नियक्‍ती करावी.नोडल 
अधिका-यांनी वेळोवेळी तपासणी करुन देण्यात येणा-या खाद्यपदार्थाची गुणवत्ता, 
भोजन बनविण्यासाठी खरेदी केलेल्या मालाची गुणवत्ता याबाबत प्रत्येक 
आठवड्याचा आहवाल सबंधित प्रकल्प अधिकारी यांना सादर करावा. 

२८)मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहात कर्मचारी, अधिकारी व अंमलबजावणी यंत्रणा यांच्या 
शिवाय इतर त्रयस्थ व्यक्‍तीस जाण्यास परवानगी नाही जेणेकरून स्वयंपाक 
गृहाची स्वच्छता व सुरक्षा राखली जाईल. जर एखाद्या त्रयस्थ ARNT जायचे 
असेल तर सबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. 

२९) मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाच्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय आश्रम शाळा,एकलव्य 
निवासी शाळा व वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांचे नाश्‍ता, जेवण व अल्पोपहार याचे 
वेळापत्रक ठरविण्याचे व यामध्ये वेळोवेळी बदल करण्याचे अधिकार आयुक्त, 
आदिवासी विकास, नाशिक यांना राहतील. 

३० संस्थेमार्फत पुरविण्यात येणारा आहार हा भौगोलिक परिस्थितीनुसार परिपूर्ण व 
आहारशास्त्राचे मापदंड पूर्ण करणारा असावा, तसेच आहाराचा मेनू हा परिस्थिती, 
उपलब्धता व आवश्यकतेनुसार प्रकल्प अधिकारी व अंमलबजावणी यंत्रणा यांनी 
सल्लामसलत करून अंतिम करावा. 

३१) मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाच्या ठिकाणी अन्न गुणवत्ता तपासणी संबंधित नोडल 
अधिका-याने करावी. जिल्हा अन्न व औषधी यंत्रणा यांच्याकडुन अन्नाची तपासणी 
करुन घेण्याची आवश्‍यकता असल्यास त्याबाबतचा निर्णय प्रकल्प स्तरीय 
समितीने घ्यावा. 

32) मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहात तयार झालेले दोन वेळचे जेवण व दोन वेळेचा नाइता 
आश्रम शाळेत पोहचल्यानंतर त्याचे विद्यार्थांना वाटप करण्याचे काम आश्रम 
शाळेतील/वसतिगृहातील कर्मचारी करतील . यासाठी स््री-शक्‍ती संस्थेचा 
कर्मचारी आश्रम शाळेच्या मुख्याध्यापक /शिक्षक /अधीक्षक यांच्या समवेत 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. ३६ /का-१९ 


देखरेख ठेवतील जेणेकरून विद्यार्थ्यांना पुरेसे जेवण मिळाले किंवा नाही, 
विद्यार्थ्यांची आवड निवड तसेच अन्नाचा अपव्यय होणार नाही याची काटेकोर 
दक्षता घ्यावी. 


३३) मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाची उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर स्त्री शक्‍ती संस्थेद्वारे किमान 


५ वर्ष मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह चालविणे बंधनकारक असेल. तथापि यामध्ये बदल 
करण्याचा अधिकार शासनास असेल. 


३४) योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने योजनेच्या प्रगती बाबत माहिती वेळोवेळी 


CAS पोर्टल वर भरण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची असेल. 


०९ 


योजनेचे 
संनियंत्रण व 
मुल्यमापन 


मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाची उभारणी करणे व त्याचे काम सुरळीत चालू राहण्याच्या 
अनुषंगाने आवश्‍यक त्या उपाय योजना करण्यासाठी पुढील प्रमाणे समिती गठीत 


करण्यात येत आहे . 

१. आयुक्‍त आदिवासी विकास विभाग - अध्यक्ष 
२. अपर आयुक्‍त आदिवासी विकास नाशिक/ठाणे - सदस्य 
३. उपसचिव, (आश्रमशाळा संबंधित) आ.वि.वि.,मंत्रालय - सदस्य 
४. संबंधित प्रकल्प अधिकारी , ए.आ.वि. प्रकल्प - सदस्य 


. मध्यवर्तीस्वयंपाक गृहामधुन अन्न पुरविण्यात येणारे 


संबधित शाळेचे मुख्याध्यापक/वसतीगृहाचे गृहपाल (कोणतेही २) -सदस्य 


६. प्रतिनिधी, अन्न व औषधी विभाग - आमंत्रित सदस्य 
७. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, स्री शक्‍ती - सदस्य 
८. नामनिर्देशित प्रतिनिधी gare -सदस्य 

९. सबंधित मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहांचे नोडल अधिकारी - सदस्य सचिव 


सदर योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रीयेमध्ये काही बदल किंवा सुधारणा करण्याचे 


अधिकार उपरोक्त समितीस राहतील. 


> निश्चित केलेली उदिष्टे साध्य होण्यासाठी वेळोवेळी आढावा घेणे, मध्यवर्ती 


स्वयंपाक गृहाच्या खर्चाचा तिमाही आढावा घेणे व त्या बाबत आवश्यक त्या 
उपाययोजना सुचविणे,या स्वयंपाक गृहांची उपयुक्तता विचारात घेऊन आदिवासी 
विकास विभागातील इतर प्रकल्प कार्यालयामध्ये नव्याने स्वयंपाक गृह 
उभारण्याबाबत निर्णय घेणे . 

योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून उपरोक्त समितीची बैठक दर 2 
महिन्यांनी आयोजित करावी व सदर बैठकीमध्ये योजनेच्या प्रगतीचा आढावा 
घेण्यात यावा तसेच योजना अंमबलजावणीमध्ये काही अडचणी असतील तर त्याचे 
निराकरण करावे. 

सदर योजनेची अंमलबजावणी पुर्ण झाल्यानंतर योजनेचा फलनिष्पत्ती अहवाल 
प्रकल्प अधिकारी व अंमल बजावणीयंत्रणा यांनी शासनास सादर करावा. 

सदर संस्थेचा निर्धारित करून दिलेला कालावधी संपण्यापूर्वी प्रकल्प अधिकारी 
यांनी कार्यालयांतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी व कामाठी यांची योग्य प्रकारे क्षमता 
बांधणी करावी जेणेकरून मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह सदर संस्थेचा कालावधी 
संपल्यानंतर सुरुळीत चालू राहील. 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. ३६ /का-१९ 


हि 


योजनेची 
अंमलबजावणी 
चा कालावधी 


ण कालावधी - शासन निर्गमित झाल्या पासून ५ वर्ष व पुढील कालावधी 
ंस्थेसोबत करण्यात येणाऱ्या सामंजस्य करारानुसार असेल. 


निधी वितरणाची 
कार्य पद्धती 


सदर योजनेकरिता निधी वितरणाची कार्यपद्धती खालील प्रकारे निश्चित करण्यात येत 
आहे. 
१) स्वयंपाक गृह उभारणी करण्यासाठी निधी वितरणाची कार्यपद्धती - 
> सदर प्रकल्पासाठी मंजूर रक्‍कम शासनातर्फे आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
नाशिक यांना वर्ग करण्यात येईल व त्यांच्या मार्फत सबंधित प्रकल्प अधिकारी 
यांना वर्ग करण्यात यावा. 
> जागेची उपलब्धता व स्थाननिश्चिती झाल्यानंतर संबंधित प्रकल्प अधिकारी 
यांनी स्त्री शाक्‍तीस कार्यारंभ आदेशा द्यावा. शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या 
इमारतीमध्ये मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाकरीता अंतर्गत बांधकामासाठी आवश्‍यक 
असलेला निधी प्रकल्प अधिकारी यांनी, अंमलबजावणी यंत्रणेस खालीलप्रणाणे 
उपलब्ध करून द्यावा. 
« कार्यारंभ आदेशा देताना अंतर्गत बांधकामाकरीता मंजुर असलेल्या निधीच्या ५० टक्के. 
७ अंतर्गत बांधकामाच्या अनुषंगाने पाया व भिंतींचे बांधकाम पुर्ण झाल्यानंतर vo टक्के. 
«७ संपुर्ण अंतर्गत बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर तसेच आयुक्‍त आदिवासी विकास यांनी गठीत 
केलेल्या समितीच्या तपासणीनंतर उर्वरित १० टक्के. 


> मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहासाठी एका वेळेसाठी आवश्‍यक असलेल्या BAM (One 
time Capital) जसे कि मोठ्या मशिनरी , वस्तू यांची खरेदी करण्यासाठी आवश्‍यक 
असलेला निधी प्रकल्प अधिकारी यांनी, अंमलबजावणी यंत्रणेस खालीळलप्रणाणे 
उपलब्ध करून द्यावा. 
© सामग्री खरेदी करण्याच्या सुरुवातीला एकूण निधीपैकी yo टक्के, 
७ सामग्रीची निर्मिती झाल्यावर संस्थेचे पत्र व उत्पादकाचे चलन संस्थेने सादर 
केल्यानंतर एकुण निधीच्या ४० टक्के. 
«७ खरेदी करण्यात आलेल्या सामग्री कार्यान्वित झाल्यानंतर व आयुक्‍त आदिवासी 
विकास यांनी गठीत केलेल्या समितीच्या तपासणीनंतर उर्वरित १० टक्के. 
सदर सामग्रीची खरेदी करताना सामग्री उच्च गुणवत्तापूर्ण व चांगल्या दर्जाची 
असणे संस्थेला बंधनकारक आहे. 
> सदर मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह उभारण्याकरिता येणारा प्राथमिक खर्च जसे कि 
अद्यावत साधन सामुग्री, फर्निचर , व कच्चा माल खरेदी करिता येणारा संपूर्ण 
खर्चाचा अहवाल संस्थेने सबंधित प्रकल्प अधिकारी यांना सादर करावा. 
२) मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह कार्यान्वित झाल्यानंतर वितरीत करण्यात येणाऱ्या 
निधीची कार्य पद्धती - 
> योजनेच्या अमलबजावणीच्या अनुषंगाने आश्रम शाळेतील व वसतिगृहातील 
विद्यार्थांच्या २ वेळेच्या जेवणासाठी व २ वेळेच्या नाइत्यासाठी प्रती विद्यार्थी रुपये 
२७५०/- प्रती महिना तसेच १ वेळेचे जेवण व नाइता यासाठी रू.१४००/- प्रती 
विद्यार्थी प्रती महिना (GST वगळुन) याप्रमाणे रक्‍कम सबंधित प्रकलप अधिकारी 
यांनी संबंधित संस्थेला अदा करावी. सदर रकमेत कपात/ वाढ करण्याबाबत 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. ३६ /का-१९ 


मुल्यमापन व संनियंत्रण समितीने वेळोवेळी आढावा घेऊन शासनास शिफारस 
करावी. 

> संबंधित आहरण सवितरण अधिकारी यांनी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह याकरिता अदा 
करावयाची तीन महिन्याची आगाऊ रक्‍कम आश्रमशाळा समूह योजना, लेखाशीर्ष 
२२२५ डी-७३४-३१ - सहायक अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत प्राप्त तरतुदीतून 
आहरीत करून संस्थेस अदा करावी. 

> याच स्वयंपाक गृहासाठी वीजेसाठी होणारा खर्च आश्रमशाळा समूह योजना, 
लेखाशीर्ष २२२५ डी. ७३४-(०६) अंतर्गत प्राप्त निधीमधून खर्च भागविण्यात यावा. 
तसेच स्वयंपाक गृहासाठी पाण्यावर होणारा खर्च आश्रमशाळा समूह योजना, 
लेखाशीर्ष २२२५ डी. ७३४-(१४) अंतर्गत प्राप्त निधीमधून खर्च भागविण्यात यावा. 

> मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाचे देयक व आगाऊ रक्‍कम अदा करण्याचे संपूर्ण अधिकार 
आदिवासी विकास विभाग शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: केंद्रीय -२०१८/प्र.क्र 
८५/का-१९ दिनांक- २३/०७/२०१९ अन्वये संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांना प्रदान 
करण्यात आले आहेत. 

> एका मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहातून एक किंवा अधिक प्रकल्पातील आश्रम 
शाळेतील विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवठा करण्यात येत असल्यास ज्या प्रकल्प 
कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह आहे ते प्रकल्प अधिकारी 
देयक अदायगीस सक्षम प्राधिकारी असतील. त्यांच्या प्रकल्पाव्यतिरिक्‍तच्या 
आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांचे वरील स्वयंपाक गृहाचे देयक अदायकीसाठी 
आवश्यक निधी सबंधित अप्पर आयुकत, नाशिक व ठाणे यांनी सक्षम प्राधिकारी 
यांना उपलब्ध करून देण्यात यावा. यामध्ये विलंब होणार नाही याबाबत सर्व 
पातळ्यांवर दक्षता घेण्यात यावी. 

> योजनेची अंमलबजावणी व आढाव्यासाठी प्रकल्पस्तरावर समिती चे गठन 
करण्यात येत आहे.या समितीची रचना खालील प्रमाणे असेल. 


१) सबंधित प्रकल्प अधिकारी - अध्यक्ष 
२) सहाय्यक ळेखाधिकारी - सदस्य 
3. संबधित मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाचे नोडळ अधिकारी -सदस्य 


४. मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहामधुन अन्न पुरविण्यातयेणारे 
संबधित शाळेचे मुख्याध्यापक/वस्तीगृहाचे गृहपाल ( कोणतेही २) - सदस्य 
५) मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह कार्यरत असलेल्या ठिकाणाचे अधिक्षक - सदस्य 


६) प्रतिनिधी,स्त्री Batt संस्था -सदस्य 

७) निरीक्षक, अन्न व औषध प्रशासन (गरज पडल्यास) - fears आमंत्रित 

८) मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह कार्यरत असलेल्या शाळेचे मुख्याध्यापक - सदस्य 
सचिव 


> स्त्री शक्‍ती सेवा पुरवणारी संस्था असून सदर सेवा अबाधितरित्या पुरविण्याकरिता 
संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी मागील शैक्षणिक वर्षातील पटावरील संख्या 
लक्षात घेऊन त्याप्रमाणात प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीस स्त्री शक्‍ती 
संस्थेच्या खात्यावर तीन महिने देयकांची अग्रीम राशी संस्थेच्या खात्यावर जमा 
करावी. 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. ३६ /का-१९ 


अग्रीम रक्‍कम जमा केल्याच्या दिनांकापासुन एक महिना पुर्ण झाल्यावर व 
त्यानंतर प्रत्येक महिन्याला मागील महिन्यातील प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाची रक्‍कम 
स्री शक्‍ती संस्थेच्या खात्यावर प्रकल्प अधिकारी यांनी जमा करावी. जेणेकरुन 
संस्थेच्या खात्यावर तीन महिन्याची अग्रीम शिल्लक राहील व निधीअभावी भोजन 
पुरवठ्यामध्ये खंड पडणार नाही. 

दर पंधरवड्याचा अहवाल स्त्री शक्‍ती संस्थेने संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांना 
सादर करावा. यानुषंगाने आवश्‍यक कागदपत्रांची तपासणी करुन प्रकल्प 
अधिकारी यांनी एक आठवड्याच्या कालावधीत बिलाची रक्कम स्त्री शक्‍ती 
संस्थेला वितरीत करावी. 

संस्थेने सादर केलेल्या अहवालामध्ये तफ़ावत आढळल्यास त्या महिन्याची 
मागणी केलेली रक्‍कम संस्थेस अदा करुन पडताळणीअंती उर्वरित निधीचे 
समायोजन पुढील महिन्याच्या देयकामध्ये करण्यात यावे. 

मुख्याध्यापक / गृहपाल यांचेकडुन उपस्थिती व इतर माहिती विहीत कालावधीत 
सादर करण्यास विलंब झाल्यास संबंधितांवर प्रकल्प अधिकारी यांनी जबाबदारी 
निश्चित करावी. 


१२ 


योजनेची 
फलनिष्पती 


> मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहामार्फत प्रकल्पातील आश्रम शाळेच्या विद्यार्थ्यांना पौष्टिक, 
रुचकर व स्वादिष्ट भोजन मिळेल. 

> आदिवासी विकास विभागाच्या निवासी असणाऱ्या आश्रम शाळेतील विदयार्थ्यांच्या 
पोषणाची स्थिती सुधारुन त्यांना उच्च दर्जाचा आहार पुरवठा होईल. 


पृष्ठ १० पैकी १० 


